कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांना शाखा 
अभियंता (विद्युत) या पदावर दर्जोन्नती 


देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.७८/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. १८ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा - १) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. सीडीएस १५८२/१५८/(२१५) / आ-१०, 


दि. १६.०४.१९८४, 


२) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. बीसीएस ४८४/१०७/आ-२, दि.२८.०९.१९८४ 


3) शासन निर्णय व आदेशा, पाटबंधारे विभाग क्र. एमएससी / १०८४ /६१ /आ (सं.नि.), 


दि.१६.०६.९७, 


४) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. नियुक्‍ती १२९९/(१४/९९) /आ (S131), 


दि.०९ .0०२.२०००., 


शासन निर्णय - 


खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (विद्युत यांना संदर्भाधीन शासन 


निर्णयांतील तरतूदींच्या आधारे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.४ येथे नमूद केलेल्या 


दिनांकापासून शाखा अभियंता (विद्युत) पदावर दर्जोन्नती देण्यात येत आहे, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2015/प्र.क्र.78/आस्था-1, 


अ.क्र नाव कनिष्ठ अभियंता पदावर | शाखा अभियंता 
प्रथम रुजू दिनांक पदावर दर्जा देय 
दिनांक 
Lal 2 3 a अ 
[ee] श्री. मनोज ज्ञा. YS १८.०२.२००५ ०१.०४.२०१० 
०२. श्री. अभिजित प. कांबळे २७.०६.२००५ ०१.०४.२०११ 
०३. । श्री. सचिन बा.बंड २४.०५.२००५ ०१.०४.२०११ 
०४. श्रीम. सारिका प्र.गुरव २४.०५.२००५ ०१.०४.२०११ 
०५. | श्री. रविंद्र पु. भोपळे २०.०७.२००६ ०१.०४.२०१२ 
og. श्री. प्रमोद प्रकुलकणी ०७.०८.२००६ ०१.०४.२०१२ 
०७. | श्री. अरुण उ. सोनावणे २४.०८.२००६ ०१.०४.२०१२ 


२. या झासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून नेमणूक देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची 


वेतननिश्चिती, त्यांना ज्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे, त्या 


दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या वेतनश्रेणीत, वेतन निश्चितीविषयक नियमानुसार करण्यात यावी. 


वेतननिश्चिती विषयीचा फेरविकल्प संबंधितांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील 


नियम १५ खालील टीप-४ नुसार विहीत मुदतीत देणे आवश्‍यक आहे. या मुदतीत त्यांनी असा 


फेरविकल्प न दिल्यास त्यांनी नवीन पदावरील नियुक्तीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चितीचा विकल्प 


दिला आहे, असे समजण्यात येईल. 


३. जर संबंधित कनिष्ठ अभियंता, विभागीय परीक्षा आणि मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 


झाले नसतील किंवा अशा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर त्यांना शाखा 


अभियंता पदाचा दर्जा दिल्याच्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी लागू करावी. 


परंतु, त्यांना पुढील वेतनवाढी देण्यात येऊ नयेत. त्यांनी विभागीय परीक्षा आणि मराठी / हिंदी भाषा 


या तीनही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच अथवा वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याने सदर परीक्षा उत्तीर्ण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण 2015/प्र.क्र.78/आस्था-1, 


होण्यातून सूट देण्यात आलेल्याना, वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दिनांकापासून / शाखा 


अभियंता पदाची वेतनश्रेणी दिल्याच्या दिनांकापासून नियमित वेतनवाढी दिल्या आहेत, असे गृहित 


धरुन होणारे वेतन देण्यात यावे. मात्र त्यांना वरीलप्रमाणे गणना केलेल्या काल्पनिक वेतनवाढीची 


थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. 


४. हे आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५५/का.१२, दि.११.०१.२०१९ 


अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१८१२२२५६४७१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNIL 0₹0590॥8000070"००५ 


DN: CN = SUNIL DEORAM AGARKAR, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 

AG AR KA R GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= PUBLIC WORKS DEPT 
Date: 2019.04.18 12:30:03 +05'30' 


(सु.दे.आगरकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, मुंबई. 

२. अधीक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 

३. संबंधित कनिष्ठ अभियंता ( व्दारा - संबंधित मुख्य अभियंता ) 

४. कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सेवा ६ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


